RNI No. MAHBIL/ 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५, अंक ३९ ] 


शुक्रवार , ऑगस्ट २ , २०१ ९ / श्रावण ११, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ६६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


जिल्हाधिकारी रायगड - अलिबाग यांजकडून 


अधिसूचना 


" " 


क्रमांक गृहशाखा / एमएजी-३/विशेष कार्य. अधिकारी / ३६६ ९ ४ / २०१९. - ज्याअर्थी, या कार्यालयाकडील दिनांक ६ मार्च २०१९ रोजीच्या 
पत्रान्वये विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती देण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावामधील एकूण २५ व्यक्तींच्या यादीस शासन , 
सामान्य प्रशासन विभागाकडील उपोद्घातातील अ.क्र . ( २) कडील पत्रान्वये मान्यता दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासन , सामान्य प्रसासन विभाग , मंत्रालय, मुंबई यांनी उपोद्घातातील अ.क्र . (२) कडील पत्रान्वये विशेष कार्यकारी 
अधिकारी पदी मान्यता दिलेल्या २५ व्यक्तींना “ विशेष कार्यकारी अधिकारी ” पदावर नियुक्ती देणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, शासन, सामान्य प्रशासन विभागाकडील उपोद्घातातील अ. क्र . (१) कडील निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून, मी , डॉ . विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, रायगड सोबतच्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींची 
खालील अटी व शर्तीच्या अधिनतेने “ विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून नियुक्ती करीत आहे : 

(१) सदरची नियुक्ती सामान्यतः हा आदेश निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्ष अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात 
राहील . तसेच राज्य शासनास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही कोणतेही कारण न देता 
संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील. ही मुदत संपताच किंवा ती त्यापूर्वी संपुष्टात आणण्यात आल्यास विशेष कार्यकारी अधिकारी 
पदासाठी प्राप्त झालेले सर्व साहित्य संबंधित पोलीस ठाणेकिंवा जिल्हादंडाधिकारी यांच्या कार्यालयात तात्काळ परत करण्याची जबाबदारी 
सर्वस्वी विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची राहील . 


( २ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्तीच्या कालावधीत त्यांनी कोणतीही नियमबाह्य कृती केल्यास किंवा त्यांच्याविरुद्ध 
गुन्ह्याची नोंद आढळ्यास त्यांना कोणत्याही न्यायालयाने नादर ( bankrupt ) जाहीर केले असल्यास त्याचप्रमाणे कोणत्याही कारणाशिवाय 
सुद्धा, कोणतीही पूर्व सूचना न देता त्यांची नियुक्ती मुदतपूर्व रद्द करण्यात येईल. 

( ३ ) या शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या मानवसेवी असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकारी 
यांना सोपविण्यात आलेल्या कामाबाबत कोणतेही मानधन / वेतन / भत्ते अनुज्ञेय राहणार नाही . 
भाग एक ( को.वि.पु.) -६६–१ 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २, २०१९ / श्रावण ११ , शके १९ ४१ 


( ४ ) पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना केवळ कागदपत्रांच्या साक्षांकनाचे अधिकार राहतील व त्यांनी मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष 
पाहिल्याशिवाय साक्षांकन करू नये. तसेच साक्षांकन करताना विहित रबरी शिक्यासह सही करून सही खाली दिनांक नमूद करणे बंधनकारक 


राहिल. 


( ५ ) मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन केल्यास 
त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील. 
तसेच अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात 
येवून पुनर्नियुक्तीस अपात्र राहील . 

(६ ) पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती झालेल्या व्यक्तीला त्याच्या घरावर / दुकानावर / कार्यालयावर स्वतःच्या 
नावासह विशेष कार्यकारी अधिकारी असा फलक लावणे बंधनकारक आहे. तथापि , विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्तीचा कालावधी 
संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढणे बंधनकारक आहे. तसेच विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी त्यांच्या कुठल्याही 
वाहनावर विशेष कार्यकारी अधिकारी असा उल्लेख करू नये . 


( ७ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती झालेल्या व्यक्तींना ओळख परेड तसेच मृत्युपूर्व जबानी यासाठी उपस्थित राहता 
येणार नाही. 


( ८ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना उत्पन्न प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार नाही . 

( ९ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना त्यांचा नियुक्ती कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर साक्षांकन केल्याचे निष्पन्न झाल्यास 
त्यांच्याविरुद्ध फसवणूकीचा गुन्हा नोंदविण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी. 

अनुसूची 


अ.क्र . 


पत्ता 


व्यक्तीचे नाव 

( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


१ 


श्रीम . रश्मी सिद्धार्थ कोळी 


मु . उरण करंजा नवापाडा, ता . उरण, जि . रायगड . 
मु . कोटनाका, रिद्धी सिद्धी को - ऑप. हा . सो . उरण , ता . उरण . जि . रायगड . 


२ 


श्री . रोहन चंद्रकांत गायकवाड 


. 


३ 


श्री . समिल कमलाकर पाटील 


४ 


श्री . चंद्रविलास सुनिल पाटील 


५ 


श्री . जयेश मधुकर नाखवा 


६ 


श्री . प्रकाश लक्ष्मण ठाकूर 


७ 


श्री . मंगेश चंद्रकांत म्हात्रे 


८ 


श्री . निलेश गजानन कदम 


९ 


श्री . हंसराज महादेव चव्हाण 


मु . कोटनाका, ता . उरण, 

जि . रायगड . 
मु.जे.टी.पी.एस.वसाहत, बोकडविरा, ता. उरण, जि . रायगड. 
मु . घर नं . ५७८ अ, कासवले पाडा , करंजा , ता . उरण , 

जि . रायगड . 
मु . बोरी, ता. उरण , जि . रायगड . 
मु . मुळेखंड, तेलिपाडा , ता . उरण , जि . रायगड. 
मु . फ्लॅट नं . १०४ , श्री साई श्रद्धा अपार्टमेंट , सातरहाटी, ता . उरण , जि . रायगड. 
मु . घर नं . ८२० अ, बोरी डोंगरी आळी, ता . उरण , जि . रायगड. 
मु . फ्लॅट नं . १०, ए विंग, पुष्कराज बिल्डींग , उरण - कामठा रोड, विमला 
तलावासमोर , ता . उरण , जि . रायगड . 
मु . फ्लॅट नं १०४, शेख अपार्टमेंट , ओएनजीसी रोड, चार फाटा , उरण , 
ता . उरण , जि . रायगड . 
मु . फ्लॅट नं १०३/१०४ , हरी 

कृपा 

अपार्टमेंट , उरण बोरी रोड , बोरीपाखाडी, 
ता . उरण , जि . रायगड. 
मु . घर नं . ३३९अ, मस्जीद मोहल्ला, उरण, ता . उरण, जि . रायगड. 
मु . घर नं . २५८ , वाणी आळी, उरण , ता . उरण, जि . रायगड . 


१० 


श्रीम. कृपा भावेश शाहा 


११ 


श्री . इकबाल दादामिया शेख 


१२ 


श्रीम . शाईस्ता अब्दुल सत्तार काझी 


१३ 


श्री. यासिन नुर तुंगेकर 
श्री. अजित हसमुख भिडे 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २, २०१ ९/ श्रावण ११ , शके १ ९ ४१ 


३ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१५ 


श्री . स्वप्निल रामचंद्र घरत 


जि . 


१६ 


श्री . प्रसाद लक्ष्मण मटकर 


१७ 


श्रीम . राखी संतोष कांबळी 


१८ 


श्री . प्रमोद काशिनाथ म्हात्रे 


१ ९ 


श्रीम . प्रतीभा प्रणय पाटील 


२० 


श्री . प्रविण बाळकृष्ण घासे 


मु . घर नं . १७५ , म्हात्रे आळी, नवीन शेवा , उरण , ता . उरण , रायगड . 
मु . घर नं . ७६४ क ३, स्वयंभू कृपा, बोरी पाटील आळी, बोरी, ता . उरण , जि . रायगड. 
मु . घर नं . ८३४ / क, कांबळीवाडी, बोरी , उरण , ता . उरण, जि . रायगड. 
मु . घर नं . ७८७, पिरकोन, पो . आवरे , ता . उरण , जि . रायगड . 
मु . कोप्रोली, ता . उरण, जि . रायगड . 
मु . मोठी जुई, ता . उरण, जि . रायगड . 
मु . पागोटे, पो . जेएनपीटी, ता . उरण , जि . रायगड . 
मु . जांभुळपाडा, पो . जासई, ता . उरण , जि . रायगड. 
मु . धुतूम , पो . जासई, ता . उरण , जि . रायगड. 
मु . आकुळवाडी, पो. गुळसुंदे, ता . पनवेल, जि . रायगड . 
मु . पो . गुळसुंदे, ता . पनवेल , जि . रायगड . 


२१ 


श्री . जितेंद्र सदानंद पाटील 


२२ 


श्री . विश्राम राम मोहिते 


२३ 


श्री . प्रविण रामदास ठाकूर 


२४ 


श्री . हरीश्चंद्र लक्ष्मण बांडे 


२५ 


श्री . मनोज वसंत पवार 


अलिबाग , 


डॉ . विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हादंडाधिकारी , रायगड , 


दिनांक २९ जुलै २०१ ९. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED ATGOVERNMENT 
CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE 


